जिल्हा रुग्णालय, ठाणे येथे ३२६ खाटांची वाढ 
करुन ५०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय, २०० 
खाटांचे महिला व बाल रुग्णालय व २०० 
खाटांचे संदर्भ सेवा रुग्णालय (सुपर स्पेशालिटी) 
यामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास " विठोष बाब" 
म्हणून मान्यता देण्याबाबत .... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/प्र.क्र.१७५/आ-३ अ 
१० वा मजला, संकुल इमारत 
गो.ते.रुग्णालय आवार, मुंबई-४००००१ 
दिनांक : २२ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा:- 


१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे पत्र क. आआसे/ टे- 
७/कक्ष-३/जिरु ठाणे व संसेवा. श्रेणीवर्धन ९०० खाटा/ जा.क्र. १०६१९-२०/२१ दि. 
२३०.०६.२०२१. 

२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे पत्र क. आआसे/ टे-७/कक्ष- 
३/जिरु ठाणे श्रेणी. ९०० खाटा/ जा.क्र. १२२१०/२१ दि. १३.०७.२०२१. 

प्रस्तावना :- 


जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे या रुग्णालयामध्ये शहोजारच्या पालघर व रायगड या 


जिल्ह्यातून मोठ्याप्रमाणात लोकसंख्या संदर्भित होत असते. त्याचप्रमाणे ठाणे शहर हे राष्ट्रीय व राज्य 


महामार्गावर असून जिल्ह्याची वाढती लोकसंख्या व वाढते औद्योगिकरण विचारात घेता जिल्हा 


रुग्णालय, ठाणे चे ५७४ खाटांवरुन ९०० खाटांमध्ये "विशेष बाब" म्हणून श्रेणीवर्धन करण्याचा प्रस्ताव 


आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने सादर केला आहे. त्यानुसार याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 


होता. यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र. १७५/आ-३ अ 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा रुग्णालय, ठाणे येथे ३२६ खाटांची वाढ करुन ५०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय, 


२०० खाटांचे महिला व बाल रुग्णालय व २०० खाटांचे संदर्भ सेवा रुग्णालय (सुपर स्पेशालिटी) यामध्ये 


श्रेणीवर्धन करण्यास " विशेष बाब" म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे 


येथे ५७४ खाटांवरुन ९०० खाटांमध्ये श्रेणीवर्धन करण्याबाबतचे खाटांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे 
आहे:- 


a) जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे (५०० खाटा) 


Civil Hospital, Thane and Super Speciality Hospital Bed Arrangement For 900 Beds. 
Civil Hospital, Thane-500 Beds 

Sr. No. Room Name/Ward Name No.of Beds 

1. Geriatric Ward 10 

2. Medical Ward 1 80 | 

3. Surgical (Including ENT) 75 

4. Ortheopaedic 50 

5. Trauma Care Unit (TCU) 30 

[6. | Intensive Care Unit (ICU) 40 

7. Isolation Ward 40 

is. | Burn Ward 25 

19. | Eye Ward + Eye OT 40 

10. TB and Chest Ward 20 

11. SNCU Ward 40 

12. NRC Ward 10 

13. Psychiatric Ward 10 

14. Prisoner Ward 20 

15. Hematology Ward 10 
Total 500 

बो महिला व बाल रुग्णालय (२०० खाट) 

Bed Arrangement For 200 Beds (MCH Wing) Thane 

Sr. No. Room Name/Ward Name No.of Beds 

1: ANC/PNC/Labour Room/Eclampsia (Septic) 140 

>; Gynac Ward 20 

3: Pediatric Ward 40 
Total 200 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र. १७५/आ-३ अ 


क) संदर्भ सेवा रुग्णालय, ठाणे (सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल) (२०० खाटा) 


Super Speciality Hospital - 200 Beds. 
Sr. No. Section No.of Beds 
1. Cardiology and Cardio Vascular Section 
ICCU 20 
ICCU (Cath Lab) 20 
Male Ward 15 
Female Ward 15 
2. Neurology and Neuro Surgery Section 
ICCU 20 
Male Ward 15 
Female Ward 15 
3. Oncology and Onco Surgery Section 
ICCU 20 
Male Ward 15 
Female Ward 15 
।(4..____| Nephrology and Dialysis Section 
Nephrology Ward 20 
Dialysis Ward 10 
Total 200 


2. सदर ९०० खाटांच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे बांधकाम व पदनिर्मिती करणे याबाबत 


स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२२१५००३९७६१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 


Roshani Kadam Pt 


IN: CN = Roshani Dinesh Kadam 
Dinesh Patil, C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU 
= Public Health Department 


Kadam Patil Date: 2021.09.22 15:53:25 +05'30' 
(रो. दि. कदम-पाटील) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र. १७५/आ-३ अ 


२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. राज्यमंत्री ( सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर. 


६. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


७. संचालक (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


८. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 


९. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 


१०.जिल्हा शल्य चिकित्सक,ठाणे 


११. नियोजन विभाग, (का.१४७२) मंत्रालय, मुंबई. 
१२.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


१३.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय, मुंबई 
१४.निवडनस्ती (आरोग्य ३-अ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


